45DEO 


Ray 


Reg . No . NPCITY/ 236 - 2015-17 
Published on 11th February 2016 . 


SHRESTAN 


HECHHAX 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ६] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५- २१ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १० - ०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१- १२ 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , १- २ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती ३ - १८ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११७ . 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ६ जानेवारी , २०१६ . 


क्रमांक डीजीपी - १३१५- प्र . क्र .- ३७७- का . १४ . 


दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ चा ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती 
आणि मानधन) नियम , १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५-( २७)- का .१४, दिनांक ०३- ०२- २०१५ व 
दिनांक १३ -०२-२०१५ च्या शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन अमरावती जिल्ह्याकरिता अॅड. परिक्षीत शरद गणोरकर यांची जिल्हा 
सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण 
होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


२ . सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


३ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


अ - एक - १( १७७१ ). 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


४ . सदर नियुक्ती ही बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे . 


५. श्री . परिक्षीत शरद गणोरकर यांचा जिल्हा सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदाचा रुजू अहवाल सरकारी वकील 
कार्यालय , अमरावती यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळूसकर , 


अवर सचिव . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ११८ . 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ११ जानेवारी , २०१६ . 


क्रमांक डीजीपी- १७१५- प्र. क्र .- ३७६- का . १४ . 


दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ चा ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम २४( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती 
आणि मानधन ) नियम, १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५ -( २७ )- का . १४ , दिनांक ०३ - ०२- २०१५ व 
दिनांक १३- ०२- २०१५ च्या शुद्धिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन बुलढाणा जिल्ह्याकरिता खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील 
व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो 
दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचे नाव 


पद 


- 


- 


अॅड . राजेश्वरी अजय आळशी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


अॅड . वसंत लक्ष्मण भटकर 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


- 


अॅड . प्रशांत त्र्यंबकराव लाहुडकर 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


अॅड . राजेश भुपेंद्र टाले 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


- 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळूसकर , 


अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ११९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


या 


क्रमांक कक्ष- १ - आस्था - प्र . स .- कावि - ७० - २०१६ . 

शासन निर्णय , राजनैतिक सेवा विभाग, क्रमांक पी - १३ दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १९५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट , १९५८ च्य 
शासन निर्णयानुसार विहीत करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी, वाशिम सन २०१६ या वर्षासाठी संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्याकरिता खालील नमूद स्थानिक सुट्ट्या जाहीर करीत आहे . 
अ .क्र . कोणत्या कारणात्सव 

दिनांक 

दिवस 

सार्वजनिक सुट्ट्यांचे क्षेत्र 
( १) (२ ) 

( ४ ) 
अक्षय तृतीया ९ मे , २०१६ 

सोमवार 

संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
गौरी पुजन ९ सप्टेंबर , २०१६ 

शुक्रवार 

संपूर्ण वाशिम जिल्हा 
सर्वपित्री अमावस्या ३० सप्टेंबर , २०१६ 

शुक्रवार 

संपूर्ण वाशिम जिल्हा 


( ३) 


AM 


रा 


हा आदेश वाशिम जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


वाशीम : 
दिनांक १८ जानेवारी २०१६ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हाधिकारी , वाशीम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२० . 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८ - गृह - अका - कावि - ११९ - २०१६ . 

क्रमांक कक्ष-८ - गृह- अका - कावि- ११९ -२०१६ , दिनांक २० जानेवारी , २०१६, जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय वाशिम . मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३३ व शासनाचे पत्र क्रमांक एमआयएस - १२१५ -प्रक्र - २-विशा -५ , गृह विभाग , शिबीर कार्यालय हैद्राबाद हाऊस नागपूर दिनांक २२ डिसेंबर , २०१५ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी वाशिम याद्वारे “ Washim District Houses Registration 
Rules, 1969 ” रद्द करीत आहे . 


वाशीम : 
दिनांक २० जानेवारी २०१६ . 


राहुल द्विवेदी , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशीम . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १२१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र. अ .- भू. सं . अ . का .- कावि - ८६- २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . ७१३ दिनांक ८ जून , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५- ४७ - २०१० - २०११ , मौजा : सातनुर , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( २ ) 


हे . आर 


३८५ 


० ९३ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


सातनुर प्रकल्प. 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) समाजिक मिळणारे लाभ 


: 


सातनुर लघु प्रकल्प. 
पुसली लघु प्रकल्पाच्या अतिरीक्त बुडीत क्षेत्राकरिता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा 
फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जीवनमान उचंवणार आहे . शेतक -यांचे 
उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ.- भू .सं . अ. का .- कावि -८७-२०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . १०४२ , दिनांक १४ आगस्ट , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

__ अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७-४७-२००९ -२०१० , मौजा : मेंढी , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
(२) 

( ३) 
हे . आर 
० ०३७ 
० ००७ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


००६८ 


००५ 


१०० प . 
१०१ पै . 
१०२ पै . 
१०३ पै . 
१२९ पै . 
१३३ पै . 
१३४ पै . 
१३६ पै . 
१३७ पै . 


- 


० ००३ 
००३३ 


ॐ 


एकूण 


. . 


१४९६ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


मेंढी ते घोराड रस्त्याकरिता . 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मेंढी ते घोराड रस्त्याकरिता. 


( ३) समाजिक मिळणारे लाभ 


मेंढी ते घोराड रस्त्याकरिता, क्षेत्राकरिता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार 
असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून 
कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अ- एक - २( १७७१) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि -८८ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ६९४, दिनांक ३ जून , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२९- ४७- २०१२- २०१३, मौजा : सावंगा , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


३२९ पै . 


० १८ 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) समाजिक मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
लोणी धवलगीरी प्रकल्प . 
लोणी धवलगीरी प्रकल्प . 
लोणी धवलगरी लघु तलाव या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ 
क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत 
वाढ होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र .प्र . अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि - ८९ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७३७, दिनांक १० जून , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८- ४७- २०१४ -२०१५, गांव सालई , तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
(२ ) 

हे . आर 


० ११ 


०६१ 


०६७ 


० 


एकूण . . 


१३९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


कावरा नाला प्रकल्प . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


कावरा नाला प्रकल्प . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


कावरा नाला वितरीकेच्या कामाकरीता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार 
असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून 
कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १२५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र .प्र . अ.- भू. सं .- अ . का .- कावि - ९० - २०१६ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ९८६ , दिनांक ७ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५- २१ , शके १९३७ 


९ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- ४७- २०१४ - २०१५ , गांव मांडु, तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्वे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 


( १) 


१०६ अ 
१०६ ब 
१०६ क 
१०६ ड 


२ब 


२ अ 


अ -एक - ३( १७७१ ). 


१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक - चालू 


हे . आर 


० 


० १८ 


० ११ 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


५४१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


कावरा नाला प्रकल्प . 


( १) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


कावरा नाला प्रकल्प . 


कावरा नाला मुख्य कालव्याकरीता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून 
लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि 
संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


अमरावती : 
दिनांक १८ जानेवारी , २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १२६ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . अ. का .-प्र. अ.- कावि- १०४ -२०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना, क्र . ८१९ , दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१, शके १९३७ 


११ 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने , कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ३( ग), कलम ११ व महाराष्ट्र राजपत्र, दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१४ अधिसूचनेतील 
नियम २( छ ), नियम १८ (१ ) व १८(४ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी 
मा . जिल्हाधिकारी , वाशिम यांचे आदेश क्र . कक्ष- १६- अका- भु . सं - कावि - ८५८ - २०१५ , दिनांक ०७- ०८ - २०१५ नुसार राजेश मुकुंद पारनाईक , उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मंगरुळपीर , जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- ४७- २०१२ -२०१३, गांव चेहेल , तालुका मंगरुळपीर ,जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्वे नंबर/ गट नंबर 

संपादित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 
० २६ 
०४७ 


( २) 


एकूण . . 


०७३ 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
सुवासिन ल . पा . योजना . 
सुवासिन ल . पा . योजना . 
प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल , पिण्याच्या व शेतीकरीता 
पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल. कृषि उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव :- निरंक , तालुका - निरंक , जिल्हा - निरंक 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


मंगरुळपीर : 


दिनांक २९ जानेवारी २०१६ . 


राजेश मुकुंद पारनाईक , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

मंगरुळपीर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १२७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र. अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि - ९५ -२०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होत 
नाही. त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही: 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईलः 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे . 

__ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भू . सं . प्र .क्र . ११- ४७- २०१५ - २०१६, मौजा सांगवी निजामपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 


हे . आर 
० २३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


१३ 


अनुसूची - एक – चालू 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


१०१ 


० 


१०३ 


० 


१०४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


५८० 


भुसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


५८० 


( १) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
वासणी मध्यम प्रकल्प 
सांगवी निजामपूर येथे वासणी मध्यम प्रकल्पाच्या निजामपूर ते बोरगांव पेठ वळण रस्त्याच्या 
कामाकरिता . 
या मध्यम प्रकल्पाद्वारे जमिनीस ४३१७. ०० प्रत्यक्ष सिंचानाचा फायदा होत असून त्यामुळे शेतक -यांचे 
उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच औद्योगिक 
वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार आहे . 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ 


अ- एक - ४( १७७१ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५- २१ , शके १९३७ 


अनुसूची -तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - प्रस्तावात नमुद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत 
भाग पाडणारी कारणे 

नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ महसुल व वन विभाग मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रस्तावात नमुद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन प्रकल्पाकरिता 

संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व 

पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : 

निरंक . 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र. अ.- भू . सं .- अ . का .- कावि -९७- २०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण 

नेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमुद सर्वे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत 
नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४- १० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


१५ 


पा 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 

आणि तसेच, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भु . सं.प्र .क्र .१०-४७ -२०१५- २०१६ , निजामपूर , तालुका अचलपूर , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . स नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
(२ ) 

हे . आर 


- 


२७४ 


२८४ 


rr 


२८५ 


२८६ 


o 


२९४ 
२९६ 


० 


एकूण . . 


१११ 


भुसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . 


१११ 


( १) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३) सामाजिक मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
वासणी मध्यम प्रकल्प 
निजामपूर येथे वासणी मध्यम प्रकल्पाच्या वळण रस्त्याच्या कामाकरिता . 
या मध्यम प्रकल्पाद्वारे जमिनीस ४३१७.०० प्रत्यक्ष सिंचानाचा फायदा होत असून त्यामुळे शेतक -यांचे 
उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच औद्योगिक 
वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार आहे . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- तीन 
प्रस्तावात नमुद प्रकरणातील भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमिनीमुळे बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत 
नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ महसुल व वन विभाग मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


| प्रशासकाचा 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रस्तावात नमुद भुसंपादित सर्व्हे क्रमांक मधील जमीन प्रकल्पाकरिता 

संपादित करावयाची असल्यामुळे व प्रस्तावित जमिनीत पुनर्वसन व 

पुनर्वसाहत होत नाही म्हणून प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : - निरंक . 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अचलपूर यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ५ जानेवारी , २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १२९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र .प्र. अ.-भू. सं .- अ. का .- कावि-९१-२०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण 
११- २०१४- प्र . क्र .७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमुद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होत 
नाही . त्याची कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा ) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१, शके १९३७ 


१७ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३४ - ४७- २०१४- २०१५ , सुजापूर , तालुका दर्यापूर , जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( ३) 


हे . आर 


१९७ 


००६ 


१९७ 


० १६ 
० २६ 


२०२ 


एकूण . . 


०४८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


वाघाडी प्रकल्प 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 
( ३ ) सामाजिक मिळणारे लाभ 


वाघाडी लघु प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता 
या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे 
उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास : 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची- तीन 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . 
सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४अ महसुल व वन विभाग मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे : निरंक . 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १८ जानेवारी , २०१६ . 


अ - एक -५ ( १७७१) . 


૧૮ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी ४-१० , २०१६ / माघ १५-२१ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १३० . 


शुद्धीपत्रक 


क्रमांक उपजि - अ. व .प्र . क्र . ४- म . अ .- कावी- ७३- २०१६ . 


या कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक प्र. अ. अ.- भु . स . अ . का .- कावि १०२८ - २०१५ , दिनांक १२-०८ - २०१५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा 
प्रकल्प क्रमांक ४ अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५ -४७ -२०१४ -२०१५ , मौजा हुशंगाबाद , तालुका चांदुर बाजार, जिल्हा अमरावती या 
प्रकरणात कलम ११ व कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१५ रोजी पान ४३ 
४५ अनुक्रमांक १०७३ वर प्रसिद्ध झाली ती खालीलप्रमाणे वाचावी. 
याकरिता 

असे वाचावे 
सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

क्षेत्र स नंबर/ गट नंबर 

क्षेत्र 
( २) 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


८ / १ , ८ / २ , ८ / ३ 


०४० 


०९६ 


1 


एकूण 


0 


एकूण 


० 


४० 


। 
। 


अमरावती : 
दिनांक ३० जानेवारी , २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १३१ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्र .कक्ष- म . अ .-( पु)पंकृवि - कावि -२५ - २०१६ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू.) पं . कृ. वि ., अकोला यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-४७ -२०१२- २०१३ , मौजे अंत्री मलकापूर , ता . बाळापूर , 
जि . अकोला प्रकरणात नविन भूसंपादन कायदा- २०१३ नुसार प्रकरणात कलम - ११ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , 
दिनांक मे ७-१३, २०१५ चे अंकात अ.क्र . ५२६ , पान . क्र . ३, ४ व ५ वर प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक वाचावे 


असे वाचावे 

अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


याकरिता 
भूमापक किंवा गट क्रमांक 

(२) 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


भूमापक किंवा गट क्रमांक 


हे . आर 


हे . आर 


०४७ 


प्रस्तावाचे एकूण क्षेत्र . . 


२८८१ 


प्रस्तावाचे एकूण क्षेत्र . . 


२८ ८१ 


अकोला : 
दिनांक २२ जानेवारी, २०१६. 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), (पू .) पं . कृ. वि ., 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


